वैध मापन शास्त्र यंत्रणेअंतर्गत सहायक 
नियंत्रक, गट-ब (राजपत्रित) अधिकारी 
यांचे बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
शासन आदेशा क्रमांक - वैमाश्ञा-२०१८ /प्र. क्र.७४/ग्रासं-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक - १९ ऑक्टोबर, २०१८ 


शासन Seat :- 


सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन व 
शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ 
(३), ४ (४) (२) व४ (५) मधील तरतुदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकारांच्या 
मान्यतेने वैधमापन शास्त्र यंत्रणेतील खालील अधिका-यांची त्याच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 
ठिकाणी बदली करण्यात येत आहे. बदलीनंतर संबंधित अधिका-याची नियुक्‍ती त्यांच्या 
नावासमोरील स्तंभ क्र. ४ मध्ये दर्शाविलेल्या पदावर करण्यात येत आहे. :- 


अ.क्र. । अधिका-यांचे नाव | सध्याच्या पदावर कार्यरत बदलीचे ठिकाण 
असल्याचे ठिकाण 
ie. | २ ३ a ae 
| श्री.आ.म.सावंत सहायक सहायक नियंत्रक, 
नियंत्रक,वैधमापन शास्त्र, | वैधमापन शास्त्र, मुंबई 
मुख्यालय, मुंबई जिल्हा क्र.४ 
२. । श्री.बा.पु.कोरडे सहायक नियंत्रक,वेधमापन | सहायक नियंत्रक, 
शास्त्र, मुख्यालय, मुंबई वैधमापन शास्त्र, नाशिक 
विभागीय कार्यालय 


२. संबंधित सहायक नियंत्रक यांनी बदलीचे ठिकाणी इतर कोणत्याही आदेझ्ाची प्रतिक्षा 
न करता हेच HUGH आदेश समजून तात्काळ रुजू व्हावे व आपला रुजू अहवाल 
नियंत्रक,वैधमापन शास्त्र, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना तसेच शासनास त्वरीत सादर करावा. 


३. उपरोक्त सहायक नियंत्रक यांनी नवीन पदाचा कार्यभार त्वरीत स्वीकारावा, त्यांनी 
अनधिकृतरित्या गैरहजर राहू नये अन्यथा त्यांची अनुपस्थिती अनधिकृत गैरहजेरी म्हणून 
समजण्यात येईल व विनावेतन करण्यात येईल. तसेच त्यांच्या सेवेचा खंड पडण्याची शक्यता 
देखिल नाकारता येत नाही. याची जाणीव संबंधीतांना करुन देण्यात येत आहे. 


शासन Beat क्रमांकः वैमाशा-२०१८ /प्र. क्र.७४/ग्रासं-३ 


४. संबंधित अधिकाऱ्यांना नवीन पदस्थापनेच्या पदावर रुजू होणेसाठी पदग्रहण 
अवधी,प्रवास भत्ता तसेच इतर अनुषंगिक भत्ते अनुज्ञेय रहाणार नाहीत. 


षु. नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र यांना कळविण्यात येते की, संबंधीत अधिकाऱ्यांनी 
पदभार सोडल्याचा व स्वीकारल्याचा दिनांक त्वरीत शासनास कळवावा. विहित 
कालावधीत संबंधीत अधिकारी बदलीच्या ठिकाणी रुजू न झाल्यास, त्याबाबत शासनास 
त्वरीत अवगत करावे. जेणेकरुन संबंधितांविरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई त्वरीत करणे 
शक्‍य होईल. महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम ३० (सी) नुसार बदली 
झालेल्या अधिकाऱ्यांचे रजेचे अर्ज स्वीकारु नयेत / मंजूर करु नयेत. 


सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक 
२०१८१०२०१२२३०१९३०६ असा आहे. हे शासन sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ita 
Suresh Dnyandeo * 
2.5. 9016108429cd770a158e8 
Re d e ka [ सिस्य 0etgeanls2d 7027 ada DbSccbfe34f691b423 
Si 


53bcee54455b220aff75b42% 
Date: 2018.10.20 12:29:36 +05'30' 


(सु.ज्ञा.रेडेकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


) श्री.आ.म.सावंत, सहायक नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र, मुख्यालय मुंबई 
२) श्री.बा.पु.कोरडे, सहायक नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र, मुख्यालय, मुंबई. 


प्रत :- १) नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२) उपनियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, मुंबई / नाशिक 
३) महालेखापाल -१ ( लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
४) महालेखापाल -१ (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक 
७) मा. मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव, 
मंत्रालय, 
८) निवड नस्ती , कार्यासन ग्रासं-३ 


) 
) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


